राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदर्श २०२३/प्र.क्र.८१/एसडी-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २० ऑक्टोंबर, २०२३ 


वाचा:- 
१) शासन fou शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.संकीर्ण- 
२०२०/प्र.क्र.१४३/एसडी-६, दि.०५.०३.२०२१. 
२) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मप्राशिप/सशि/बांध-२०३१/२०२०-२१/१५१३, दि.०६.०४.२०२१. 
३) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मप्राशिप/सशि/बांध-२०३१/२०२०-२१/२५२१, दि.२५.०८.२०२१. 
शुद्धीपत्रक:- 


संदर्भ क्र.१ येथील दि.०५.०३.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण ४८८ शाळा 
आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर शासन 
निर्णयासोबतच्या यादीत ४८८ झाळांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे. यापैकी 
खालील THA अ मध्ये दर्शविलेल्या १० शाळा आदर्श शाळा योजनेतून वगळण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ व ३ अन्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार खालील १० शाळा आदर्श शाळा 
योजनेतून वगळण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | जिल्हा संदर्भ क्र.१ येथील शासन वगळण्याचे कारण 
निर्णयासोबतच्या यादीतील 
.क्रमांक 

अकोला 22 सदर शाळा अनु.क्रमांक २१ येथे 
दर्शविण्यात आली आहे. 

बुलडाणा १०२ सदर शाळा अनु.क्रमांक ९९ येथे 
दर्शविण्यात आली आहे. 

कोल्हापूर २०४ सदर Wel अनु.क्रमांक २०३ येथे 
दर्शविण्यात आली आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदर्श २०२३/प्र.क्र.८१/एसडी-६ 


४ नंदूरबार २६९ व २७४ या दोन शझाळांकरिता इतर मार्गानी 
उपलब्ध झालेल्या निधीतून नवीन 
बांधकाम करण्यात येत आहे. 

4 पालघर ३१६ बांधकामाकरिता आवश्‍यक जागा उपलब्ध 
नाही. 

अ.क्र | जिल्हा संदर्भ क्र.१ येथील शासन वगळण्याचे कारण 
निर्णयासोबतच्या यादीतील 
अनु.क्रमांक 

६ परभणी ३३९ सदर झाळेकरिता इतर मार्गानी उपलब्ध 
झालेल्या निधीतून नवीन बांधकाम 
करण्यात येत आहे. 

७ वाशीम ४७१ अन्य मार्गाने शाळेच्या बांधकामासाठी निधी 
मंजूर झाला आहे. 

८ | पुणे-मनपा ३५८ खासगी व्यावस्थापनाच्या सहकार्याने 
शाळा चालविण्यात येते. 

९ मालेगाव- 200 बांधकामाकरिता आवश्यक जागा उपलब्ध 

मनपा नाही. 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद केलेल्या १० शाळा वगळल्यामुळे आदर्श शाळांच्या पहिल्या 
टप्प्यात समाविष्ट शाळांची संख्या ४७८ इतकी आहे. 


२. संदर्भ क्र.२ अन्वये संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णया सोबतच्या शाळांच्या यादीतील 


एकूण ३ शाळांची ATa/UDISE नंबर यात सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त 
झाला आहे. खालीलप्रमाणे या सुधारणा करण्यास शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
अ.क्र | जिल्हा  ।संदर्भक्र.१ येथील शासन | शाळेचे सुधारित नाव/(॥)॥5₹ 
निर्णयासोबतच्या नंबर 
यादीतील अनु.क्रमांक 

he aI अहमदनगर १२ २७२६०९०१६०१ 

२ सिधुदुर्ग ४३० जि.प.के.शाळा नं.१ आचरे 

३ यवतमाळ ४७८ २७१४०७०४१०१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आदर्श २०२३/प्र.क्र.८१/एसडी-६ 


प्रत: 


३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२३१०२०१७३२००३२२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 


DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=39a40419de755c2eab61 fb555b2fdf8c8d6d65 2ff1 8fdffbd9c748ab 
01f6da04, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=77A529748C5E7C1BA7A66E81C654BA3C492FDA5B29E0762 
41DB1BA213DDEDF4E, cn=IMTIYAZ MUSHTAQUE KAZI 
Date: 2023.10.20 17:35:19 +05'30' 
(इ.मु.काझी) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.सभापती व मा.उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

५. मा.अध्यक्ष व मा.उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, 

७. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, 

८. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्‍्त(शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.आयुक्‍्त, महानगरपालिका(सर्व) 

११.संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१२.राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई, 
१३.शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१४.शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च-माध्यमिक ), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, पुणे, 
१५.संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ(बालभारती), पुणे, 
१६.अध्यक्ष,राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे, 

१७.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

१८.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक/योजना), जिल्हा परिषद (सवी, 
१९.सर्व शिक्षणाधिकारी, महानगरपालिका, 

२०.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

२१. निवड नस्ती (कार्यासन-एसडी-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


